“सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात 
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निधी 
वितरीत करण्याबाबत” 


वितरण आदेठा 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवार, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 
२. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, दि. २९.११.२०२१ 
३. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२, दि. १३.१०.२०२२ 
४. शासन निर्णय क्र. शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.०६/शिक्षण-२, दि. २१.०६.२०२३ 
५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांचे दि. २५.०१.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

विजाभज इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत दिनांक ११.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयामधीळ तरतूदीनुसार दिनांक २९.११.२०२१ नुसार १० 
विद्यार्थी, दि.१३.१०.२०२२ नुसार ५० विद्यार्थी व दि. २१.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये ३ विद्यार्थ्यांची अंतिम 
निवड करण्यात आली आहे. 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांनी शासनाकडे केलेल्या मागणीनुसार 
सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी 
नाशिक विभागातील एकूण ५ विद्यार्थ्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्तीअंतर्गत शासन निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार 
रक्‍कम रु.१,८५,४५,६८०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्याऐंशी लक्ष पंचेचाळीस हजार सहाठोी ऐंशी फक्त) इतका 
निधी वाटप करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अंतिम निवड केलेल्या 
विद्यार्थ्यापेकी नाशिक विभागातील एकूण 4 विद्यार्थ्यासाठी खालील विवरणपत्रानुसार रक्‍कम 
रु.१,८५,४५,६८०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्याऐंशी लक्ष पंचेचाळीस हजार सहाठऱो ऐंशी waa) इतका निधी 
वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


विवरणपत्र-अ 
अ.क्र. | विद्यार्थ्याचे| शैक्षणिक| दि. शिक्षण शुल्क | निर्वाह भत्ता आरोग्य विमा| विमान प्रवास | एकूण 
नाव वर्ष ०७.०२.२०२४ 
रोजीचे चलन 
दर 
iz सुयश ररे 58<७.९१ रु.५,५३,७००/- | रु.५,८८,४३७/- | रु.७,७६०/- णि रु.११,४९,८९७/ 
यशवंत (58७००००) | (५०%) 
वाघ 
२  । पार्थ ररे $८२.९९ रु.३०,९८,८४७/-| रु.१२,७८,०४६/- = | रु.७०,९०४/- | रु.४४,४७,७९७/ 
नागेडा ($३७३४०) ($१५४००) 
भावसार 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


3 अनुष्का | 2% $८२.९९ रु.२२,६७,६१८/-| रु.१२,७८,०४६/- रु.१,३०,०००/ रु.३६,७५,६६४/ 
वैभव ($ २७३२४) ($१५४००) 
रोडी 

४. | वैष्णवी | 2% $८२.९९ रु.३५,४९,१५०/-| रु.१२,७८,०४६/- णं रु.१,१३,३८१/ रु.४९,४०,५७७/ 
संदीप ($४२७६६) ($१५४००) 
झारेकर 

५. | वैष्णवी =| 28 $८२.९९ रु.२८,८३,१९७/-| रु.१२,७८,०४६/- | रु.१,७०,५०२ शि रु.४३,३१,७४५/ 
दत्तात्रय ($३४७४१.५०.) | ($१५४००) ($२०५४.५) 
आव्हाड 

एकूण (अक्षरी रुपये एक कोटी पंच्याऐंशी लक्ष पंचेचाळीस हजार सहाशे ऐंशी फक्त) १,८५,४५,६८०/ 
२. यासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व 


संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपसंचालक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित 
प्रयोजनातून खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व 
उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
2. areal शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय दि. 99.90.2092 व TRA शुद्धिपत्रक 
दि. २४.०१.२०२३ दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्याचे निधी मागणीचे 
प्रस्ताव तपासून व सदर शासन निर्णयात नमूद अटी व शर्तीची पुर्ततेनुसार निधी मंजूर करावा. 
४. योजनेंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील वर्षातील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या आधिन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच वित्त विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करतांना 
कोणतीही वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
द. सदरचा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) विजाभज, 
इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदश्शात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२२५ 
एफ २१८)" या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०२०९११३००३०६३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OTHER 

KA | LAS TA RAC H A N D BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=225 1a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdi ba93cee2 
9502d225f6286, postalCod = hi 


2, st=Mahari 
SA L U N KE rialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD7339 
A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNKE 


Date: 2024.02.09 11:40:06 +05'30' 


(कैलास ता. साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) मा.मुख्य सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 

११) प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१३) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

१४) महाळेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१६) उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (प्रादेशिक) (सर्व) 

१७) सहायक संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग (सर्व) 

१८) लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९) उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) निवडनस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


